महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.- १६२३/प्र.क्र.२०७/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२३. 


विषय :- राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष 
(३०५३ ०१४६) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

१. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, दि.१२.०४.२०२३. 

२. विभागाचे समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दि.०२ जून,२०२३. 

३. विभागाचे समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दि.२५ सप्टेंबर,२०२३. 

४. अपर जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.मविविकं/२०२१/प्र.क्र.०५/भूसंपादन/पूर्ण/ 
९४९, दि.१२ ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा :- 


शासन ज्ञापन :- 


राज्यातील विमानतळ / धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी GARY ३०५३ ०१४६ खाली निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या 
विकासासाठी लेखाश्रीर्ष 3043 ०१४६ खाली रु.१५.०० कोटी (रू.पंधरा कोटी फक्त) इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून राज्यातील 
विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी GURY ३०५३ ०१४६ खाली रु.१५.०० कोटी (रुपये पंधरा 
कोटी फ़क्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (बिम्स प्रणाली) वितरीत केला आहे. त्यापैकी 
रुपये ३.०० कोटी इतका निधी संदर्भ क्र २ व ३ येथील नमूद शासन ज्ञापनान्वये महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीला वितरीत करण्यात आला आहे.उर्वरित रू.१२.०० कोटी (रू. बारा कोटी फक्त) इतका 
निधी राज्यातील विमानतळ / धावपट्ट्याचा विकास / व्यवस्थापन / परिरक्षण या बाबींकरीता खालील 
तक्त्यातील स्तभं क्र. २ मधील लेखाज्ीर्षाखाली स्तभं क्र. ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीला वितरीत करण्यास या शासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये कोटीत) 
बाब लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ची । सन २०२३-२४ या शासन 
मूळ अर्थसंकल्पिय मध्ये यापूर्वी वितरीत  ज्ञापनान्वये 
तरतूद करण्यात आलेला | वितरीत करावयाचा 
निधी निधी 
१ | २ ३ i.e =] षु 
राज्यातील विमानतळ/ | ३०५३ ०१४६ रु.१५.०० रु.३.०० रु.१२.०० 
धावपट्ट्यांच्या /विकास 
व्यवस्थापन/ परिरक्षण 
एकूण रु. १५.०० रु.३.०० रु.१२.०० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.- १६२३/प्र.क्र.२०७/२८-अ 


२. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचाळन, ०२ विमानतळ, १०२ 
विमानक्षेत्र, (००) (०१) विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन 2023-28 या अर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच संचालक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात 
येत आहे. 

३. या शासन ज्ञापनान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या 
विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२४ पूर्वी खर्ची 
पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा 
बँक खात्यात जमा न करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च 
करण्यात आलेल्या निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत 
करण्यापूर्वी तसेच, खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
५. सदर शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौसंक्र २६५/का.१४४३, दिनांक २५.०९.२०२३ 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौसं ४६३/व्यय-४ दि.११.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३१०१९१७०७१८४७०७ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2696592d5d84825b5aed6905fd0b9e9dd2c6726ebS 


ebc44e78c6af282fc9b0d, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=I J 
serialINumber=9182EA9A54D76E6216129AD842EA023F173D 
8083DBD47F2CF1041DA3010B16D6, cn=RAJASHREE S 
HIRLEKAR 

Date: 2023.10.19 17:10:23 +05'30' 


(राजश्री हिर्लेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


